केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
सोलापूर शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाची 
प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अमृत-२०१६/प्र.क्र.१२४ (५)/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०४ जुले, २०१८ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र:-अमृत २०१५/प्र.क्र.१९७/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 

२. अमृत अभियानांतर्गत गठीत राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

३. शासन परिपत्रक क्र. नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१६३/नवि-३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ जुले, २०१६. 

४. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१२४ (५)/नवि-३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६. 

५. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१२४ (५)/नवि-३३, 
दिनांक १९ एप्रिल, २०१७. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये सन 
२०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या 
आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या सोलापूर शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास समक्रमांकाच्या दिनांक १६ 
मे, २०१६ व १९ एप्रिळ, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या 
प्रकल्पाच्या उपांगांमध्ये झाळेल्या बदलाच्या अनुषंगाने सोलापूर शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाची 
प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून 
मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या सोलापूर शहराच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास संदर्भाधीन अ.क्र. ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेली प्रशासकीय मान्यता, संदर्भाधीन अ.क्र. 
१ ते ३ येथील शासन निर्णयातील अटी व तरतुदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद H.2 मधील 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार सुधारीत करण्यात येत आहे. 
०२. सोलापूर शहर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Fa Name of Sub Work 1, 

| A | Surveying Work 15.00 
Total (A) | 15.00 | 

|B | Refurbishments of Existing Ujani Dam System 

1 | Replacement of Existing Raw water pumping machinery at Ujani head works 473.26 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०१६/प्र.क्र.१२४(५)/नवि-३३ 


॥_2_| Replacement of Existing Pure water pumping machinery at WTP Pakni ss | — 360.09 | Replacement of Existing Pure water pumping machinery at WTP Pakni 360.09 
3 | Repair works of Mech. & Elect. Parts at WTP Pakni 203.59 
4 | Refurbishment of Civil works to Existing WTP at Pakni 145.86 । 
5 | Replacement of Existing PSC PWGM by BWSC Pipeline from Kondi MBR to Bale 1179.93 
Ea Replacing existing Air Valves by Tamper Proof Air Valves and Painting to MS 545.18 
RWRM on Ujani to Pakni Pipeline 
Designing & Constructing RCC Roof Slab for existing GSR of Cap. 13.50 ML at 
7 148.49 
HSR, Jule Solapur 
| 3 | Raw Water Gravity Main tapping from NTPC Pipeline to existing Pakni WTP | 0.00 | 
Transformer Foundation & Chain link Fencing at Ujani, Takli Headworks & Pakni 
Le 34.90 
WTP 
10 | VCB Rooms (3 Rooms) 90.67 
Total (B) 2881.97 
€ | Refurbishment of Existing Bhima River System i= 6 
1 | Repairs to Auj Bandhara 72.54 
2 | Replacement of Existing Raw water pumping machinery at Takli head works | 0.00. 
3 | Refurbishment Civil works of Existing 108 MLD WTP at Soregaon 526.35 
4 | Replacement of Existing Pure water pumping machinery at WTP Soregaon 114.21 
5 | Raw Water Gravity Main tapping from NTPC Pipeline to existing Soregaon WTP | 0.00 | 
| 6 | Raw water Pumping Machinery at Head Works, Takli 589.14 
5 Providing, erecting Valve Actuators and Fully Automatic Gas chlorination system 71.38 
at Soregaon & Pakni WTP 
Total (C) 1373.62 
| pb | Refurbishments of Existing Ekrukh Dam System | 0.00 | 
1 | Replacing Filter Media and allied works of existing WTP at Bhawani Peth 101.86 
2 | Compound Wall for Bhavani peth WTP 45.17 
3 RCC Sump of Cap 3 ML at Bhavani peth 99.29 
Total(D) | 246.32 | 
| ६ | Leading Mains & Elevated Storage Reservoirs in City Area | 0.00 | 
1 | Leading Mains for Proposed 5 ESRs in City 316.33 
2 | Proposed 5 ESRs at Various Places in city. 558.66 
3 | Miscellaneous works required at Proposed ESRs in city. 43.18 
Total(E) 918.16 
ra Ground Water Recharge System in Town 37.17 
1 | Wall Mounted Filter unit for Bore Well Recharge 36.00 
Total(F) 73.17 
|G | Automation & ESR Monitoring system for existing water supply schemes 154.36 
Total(G) | 154.36. 
DH | Providing Solar Plant of 2500 kw (2.5 Mw) at Pakni 1420.97 
Total(H) 1420.97 
पिल Providing, erecting& commissioning Ultrasonic & EMF Flow Meter 60.56 
Total(I) | 60.56 | 
Total Amount (A+B+C+D+E+F+G+H+l) 7144.13 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांकापासून 
२४महिने 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०१६/प्र.क्र.१२४(५)/नवि-३३ 


०३. सोलापूर शहर पाणी पुरवठा योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति आराखडयानुसार 


सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


ति योजनेची केद्र शासनामार्फत राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक 
नागरी स्थानिक मंजूर किंमत pea रा 
अ. eee मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान ज्य संस्थेचा 
= ज्य संस्थेचे शश ae eee त erie aces 
क्र. व (डीपीआर (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या सहभाग (प्रकल 
नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
१ | 2 ३ 8 षु & 
सोलापूर क 2 = S 
= , ७१.४४ , ३५.७२ ,१७.८६ , १७.८६ 
१ महानगर कोटी ae कोठी ah 
ae कोटी कोटी कोटी कोटी 
पालिका 


सदर प्रकल्पासंदर्भाधीन उर्वरीत बाबी तसेच अटी व शार्ती शासन निर्णय समक्रंमाक दिनांक १६ मे, 
२०१६ च्या परिच्छेद ४ प्रमाणे कायम राहतील. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०४११३०४७३४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pandurang 000 पती 
Jotiba Jadhav काण 
(पां. जो. जाधव) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
DN: c=IN, o=Government 01 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
७. प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर 
१४. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 
१५. आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर, जि. सोलापूर 
१६. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


